Reg. No. / NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 9th April 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५/ चैत्र १२ - १८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३४ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक नविशा- कक्ष-९डे- १ - ६७१ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील कलम ७- क अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , किरण कुरुंदकर जिल्हाधिकारी, बुलडाणा या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , शेगांव या नगर परिषदेच्या अध्यक्ष पदाची निवडणूक दिनांक 
२६-०३- २०१५ रोजी घेण्यात आली असून सदर निवडणुकामध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . नगर परिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

पद राखीव असल्यास प्रवर्ग 


(१) 


( २ ) 


( ३ ) 


शेगाव 


सौ . कलोरे शारदा गोपाळ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


बुलडाणा : 
दिनांक १ एप्रिल २०१५. 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३५ . 


BY COLLECTOR 


No .- NVS - Sec - 9 - Desk- 1 - 671 - 2015 . 

As required under Rule 7 - A of Maharashtra Municipal Councils And Nagar Panchayats ( President 
election ) (Amendment) Rules , 2009 I, Kiran Kurundkar, Collector Buldana hereby publish the name of 


अ - एक - अ -१ -( १६३९ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२- १८ , १९३७ 


candidate who has been declared as President of the Municipal Council Shegaon in the election held on 
26th March 2015 


SCHEDULE 


Category of Reservation for the Post 


Sr. No . Name ofMunicipal 

Council 


Name of the elected 

Candidate 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Shegaon 


Sau . Kalore Sharda Gopal 


Backward Class of Citizen 


Buldana : 
Dated the 01st April 2015 . 


KIRAN KURUNDKAR , 
Collector , Buldana . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - कक्ष- १३ - अका ( नपाप्र )- कावि - ५०५ - २०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( अ ) ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , आर . जी . कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी , वाशिम असे जाहीर करतो की , नगर परिषद , रिसोड , जि . वाशिम च्या दिनांक २५- ०३- २०१५ रोजी घेण्यात 
आलेल्या विशेष सभे मध्ये खालील नगर परिषद सदस्य हे नगर परिषद ,रिसोड चे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


अध्यक्ष पदा करीता निवडून आलेल्या नगर परिषद सदस्या 
निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 

शेरा 

( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 
___ (२) 

(३) 


सौ . क्षिरसागर भारती अरूण 


ना . मा . प्र . 


उपाध्यक्ष पदा करीता निवडून आलेल्या नगर परिषद सदस्या 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


सौ . केदारे शिवनंदा शिवशंकर 


वाशिम : 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


आर . जी . कुलकर्णी, 
जिल्हाधिकारी, वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२-१८, १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक - कक्ष - कली -नपाप्र- अका - कावि -८२-२०१५. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ३२२ चे पोटकलम ( ३) परिच्छेद (ई ) ( २) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राहुल रंजन महिवाल , जिल्हाधिकारी, यवतमाळ महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या कलम ४९ ( १ ) ( अ ) ( ब ) ( क ) ( स ) चे तरतुदीनुसार घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन उपविधी या संबंधिचे यवतमाळ 
जिल्हयातील उमरखेड नगर परिषदेने केलेल्या खालील उपविधीला या संबंधिचे यवतमाळ जिल्हयातील उमरखेड नगर परिषदेने केलेल्या खालील उपविधीला 
मान्यता देत आहे. 


हे उपविधी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील 

उपविधी 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या तरतुदीनुसार उमरखेड नगरपालिका , घनकचरा व्यवस्थापन व 
साफसफाई नियोजन यासाठी केलेले उपविधी . 


प्रारंभिक/ प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या प्रकरण ३ मधील कलम ४९ ( १ ) ( क ) ( स ) व प्रकरण १६ मधील 
तरतुदीनुसार नगरपालिकेच्या हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी उमरखेड नगरपालिकेची आहे . तसेच प्रकरण ३ मधील ४९ ( १ )- ( अब ) नुसार 
पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही उमरखेड नगरपालिकेची आहे . तसेच नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम , २००० यांच्या अंमलबजावणीची 
जबाबदारी नगरपालिकेकडे आल्यामुळे या सर्व तरतुदींचे अधिक स्पष्टीकरण देणारे नियम तयार होणे हे नगरपालिकेच्या अंमलबजावणी करणा- या 
अधिका -यांच्या दृष्टिने व नागरीकांच्या दृष्टिने आवश्यक होते . जेणेकरू संबंधित अधिका -यांना व नागरीकांना आपल्या जबाबदा- या कोणत्या आहेत हे स्पष्ट 
होईल . जबाबदा- यांचे उल्लघंन केल्यास काय शास्ती होईल हेही समजेल तसेच जबाबदा- यांचे विकेंद्रिकरण करून नागरीकांचा सहभागही वाढावा या सर्व 
हेतुने महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ३२२ मधील तरतुदीनुसार उमरखेड नगरपरिषद घनकचरा 
व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन यासाठी हे उपविधी तयार केले आहे . 
१ . नामाभिधान व्याप्ती व प्रारंभ : 
अ . हे उपविधी उमरखेड नगरपरिषद ( घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन ) उपविधी २००४ या नावाने संबोधिण्यात येतील . 


ब . हे उपविधी राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर अंतिमरित्या शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचेदिनांकापासून अंमलात येतील . 
२ . व्याख्या : 
१ . संदर्भात अथवा अर्था काही प्रतिकुल नसल्यास या उपविधीत . 

क . “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 
ख . “ नगर परिषद " म्हणजे वरील १ अ मध्ये नमूद करण्यात आलेली नागरी संस्था . 
ग . “ अध्यक्ष " म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५१ अन्वये निवडून आलेले नगर परिषदेचे अध्यक्ष . 
घ . “ उपाध्यक्ष ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५१- अ अन्वये नेमणूक झालेले नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष. 
त . “ सार्वजनिक उपद्रव ” म्हणजे या उपविधीच्या तरतुदीनुसार विहीत केलेल्या पध्दतीचे जाणुन बुजून व अजानता पालन न करण्याचे झालेले 

कोणतेही कृत्य . 
“ प्रशासकीय आकार ” म्हणजे या उपविधीच्या तरतुदीचे कोणत्याही व्यक्तीने पालन न केल्यामुळे त्यांच्या निवारणार्थ नगर परिषदेला कराव्या 

लागणा- या कामासाठी येणारा खर्च. 
द . “ मुख्य अधिकारी ” म्हणजे अधिनियम कलम ७५ च्या तरतुदीनुसार नगरपालिका क्षेत्रांसाठी नेमण्यात आलेला अधिकारी किंवा नेमणूक केली 

असल्याचे समजण्यात आलेला इसम. 
ध . “ घनकचरा ” या संज्ञेत ओला कचरा , पालापाचोळा, धोकादायक कचरा , जैविक कचरा , सुका कचरा , पुनरूत्पादनासाठी उपयुक्त कचरा , डेब्रिज 

तबेल्यातील केरकचरा व दुर्गंधीयुक्त पदार्थ किंवा मलजल नसलेला कोणत्याही प्रकारचा केरकचरा यांचा समावेश होतो . तसेच अधिनियमाच्या 

कलम २ (१४ ) मधील घाणीचाही समावेश असेल . 
न . “ ओला कचरा ” म्हणजे जैविक विघटन होवु शकणारा कचरा अथवा सुक्ष्मजीवांद्वारे ज्या पदार्थाचेविघटन होवुन सेंद्रिय खताची निर्मिती होवू 

शकते व यात फळे, भाजीपाला , पालापाचोळा मांस , मासे यांचा खाण्यात वापर करण्यासाठी उपयोगी भाग अलग केल्यावर उरलेला निरूपयोगी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२- १८ , १९३७ 


भाग किंवा शिळे अन्न इत्यादींचा समावेश असेल . परंतु अशा प्रकारे विघटीत होवू न शकणा- या परंतु केवळ पाण्याच्या अस्तित्वामुळे ओल्या 
झालेल्या कच- याचा यात समावेश असणार नाही . 
“ पालापाचोळा म्हणजे झाडांच्या छाटलेल्या फांद्या , सुकलेली पाने , गवत इत्यादी . 
“ धोकादायक घनकचरा ” म्हणजे पर्यावरण ( सरंक्षण ) अधिनियम , १९८६ ( १९८६ चा २९ ) च्या कलम ६ , ८ , व २५ च्या तरतुदींनुसार केंद्र शासनाने 
धोकादायक घनकचरा ( व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम , १९८९ च्या नियम ३ ( आय ) मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे असेल व यात खालील घरगुती 
( धोकादायक ) घनकच - याचा समावेश असेल . 
टॉर्चमध्ये वारपरून झालेल्या बॅटरी स्वयंपाकघर वा स्वच्छतागृहात वापरली जाणारी रसायने , पावडरी वगैरे , मोटार गाड्यांच्या बॅटरीज , ऑईल 
फिल्टर, वाहने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ, रसायने विद्रायक पदार्थ व त्यांच्या साठवणुकीसाठी वापरलेली पात्रे , रासायनिकपदार्थाचा 
वापक असलेली प्रसाधने , जंतुनाशके त्यांची रिकामी पात्रे, विजेचेदिवे, टयूबलाईट वा तत्सम वस्तु , औषधे (मुदतबाह्य औषधांसह ) रंग , तेले , 
वंगणे, डिंग वा त्या वस्तु ठेवलेली रिकामी पात्रे, छायाचित्रे तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी रसायने , फोम पॅकेजींग , थर्मामीटर किंवा पारा 

वापरलेली अन्य उपकरणे . 
ब . “ जैविक घनकचरा ”म्हणजे मनुष्यप्राण्यांच्या/ जनावरांच्या/ पक्षांच्या रोगांची चिकित्सा, औषधोपचार वा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना वा या 

संबंधातील संशोधन / उत्पादन/ चाचणीसाठी केलेल्या कारवाईत निर्माण झालेले/ वापरलेले टाकाऊ पदार्थ. 
भ . “ सुका घनकचरा ” म्हणजे जैविक विघटन होऊ शकणारा घनकचरा , पालापाचोळा धोकादायक वा जैविक घनकच- या व्यतिरीक्त , घरातील 

धंद्याच्या जागेतील / दुकानाच्या जागेतील कचरा , मात्र यात राज्य शासनाने वापरासाठी प्रतिबंध केलेल्या व पुननिर्माणासाठी उपयोगी नसलेल्या 

प्लास्टिकचा समावेश असणार नाही . 
म . “ पुनरूत्पादनासाठी उपयुक्त घनकचरा ” म्हणजे ज्याचा वापर करून उपयोगी पदार्थनिर्माण करता येणे शक्य असते यात कागद , काच, धातू 

राज्य शासनाने वापरासाठी प्रतिबंध न केलेले प्लास्टिक वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो . 
य . “ डेब्रिज " म्हणजे दगड , माती , बांधकाम साहित्यातील पदार्थ. 
र . “ घनकचरा व्यवस्थापन ” म्हणजे घनकचरा गोळा करण्यापासून त्याची अंतिम विल्हेवाट लावण्यापर्यंतचीक्रिया व यात खालील बाबींचा समावेश 

असेल. 


و 


ه 


ه 


घनकचरा निर्मितीच्या जवळच्या ठिकाणी त्याची साठवणूक , घनकचरा संकलन , वर्गीकरण व त्यावरील प्रक्रिया, रस्ते सफाई 
घनकच- याची विल्हेवाट यांचा समावेश होतो . 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापन नियम , २००० मधील विहीत केलेल्या सर्व कर्तव्यांचा . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील नमुद केलेल्या सर्व कर्तव्यांचा समावेश असेल . 
( २ ) या उपविधीत वापरात आलेल्या ज्या शब्दांचा वा शब्द समुहाचा अर्थ खंड ( १ ) समाविष्ट नसेल त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरण्यात 

आले असतील तो असल्याचे समजण्यात येईल 
३ . उपविधीची अंमलबजावणी : 

नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्व क्षेत्रासाठी व शहराबाहेरील परंतु नगर परिषदेच्या ताब्यातील सर्व क्षेत्रासाठी ते लागू असतील . 
नगर परिषदेतील या उपविधीच्या तरतुदी अंमलात आणावयाचे कार्य ज्या नगर परिषदेच्या प्राधिका- यांकडे सोपवण्यात आले आहे , हे पुढीलप्रमाणे 
आहे . 
अ . अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष 
ब . मुख्याधिकारी 

क . आरोग्य अधिकारी/ स्वच्छता निरीक्षक 
३ . वरील अधिकारी उपविधीच्या कलम २ (र ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीकरीता जबाबदार असतील. 

ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संबंधित प्राधिका- यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाची नियोजनबध्द पध्दत विहीत करणे आवश्यक आहे. 
४ . घनकचरा साठवण्याची व विल्हेवाटीची पध्दत विहीत करण्याचा नगर परिषदेचा अधिकार : 
१ . ओला घनकचरा , पालापाचोळा,धोकादायक घनकचरा, जैविक घनकचरा , सुका घनकचरा , पुनरूत्पादनासाठी उपयुक्त घनकचरा , डेब्रिज अशा 

निरनिराळया प्रकारच्या घनकच- यांच्या साठवणुकीची व त्यांच्या विल्हेवाटीची पध्दत नगरपरिषद आवश्यकतेनुसार तसेच क्षमतेप्रमाणे एकत्रित किंवा 
वेगवेगळी विहीत करील . या पध्दतींना योग्य ती प्रसिध्दी दिली जाईल . 
नगर परिषदेने उपविधीस मान्यता दिल्यानंतर सुका कच- याच्या पुनर्वापरासाठीची उपयुक्तता लक्षात घेवुन त्याचे आणखी वर्गीकरण करून 

त्यानुसार त्यांच्या स्वतंत्र साठवणुकीचे व विल्हेवाटीच्या पध्दती बाबत आदेश देण्यास नगर परिषद सक्षम असेल . 
५ . घनकचरा साठवण्याची व विलनीकरणाची तसेच विल्हेवाट लावण्याबाबत मालक व भोगवटदाराची जबाबदारी : 

नगरपरिषद हद्दीतील प्रत्येक जागेच्या मालकावर भोगवटदारावर त्याचे ताब्यातील / वापरातील ( जागा वापरत असली किंवा नसली तरीही ) जागेतील 
घनकच-याचे विहीत करण्यात आलेल्या पध्दतीप्रमाणे वर्गीकरण करून साठवणूक करण्याचे व विल्हेवाट लावण्याचेबंधन असेल . 


ॐॐ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२- १८ ,१९३७ 


به 


سه 


so 
wo 


नगरपरिषदेने कोणत्याही प्रकारचा घन कचरा घरोघरी जावून गोळा करण्याचेविहीत केल्यास घरातील किंवा संस्थेतील कचरा नगरपालिकेचे 
कर्मचारी अथवा एजन्सीकडे विहीत केलेल्या वेळी सुपूर्द करणे जागेच्या मालकावर / भोगवटदार बंधनकारक राहील. 
घनकचरा जमा करण्यासाठी नगर परिषदेने ठिकाणे निश्चित करून निरनिराळयाप्रकारच्या घनकच-यासाठी वेगवेगळया रंगाच्या कचराकुंडयांची 
व्यवस्था केल्यास, जागा मालक / भोगवटदारांना त्याही कचराकुंडयात घरगुती/ धंद्यातील कचरा टाकण्याची मुभा असेल . मात्र योग्य त्या कुंडयात 
घनकचरा वेगवेगळा करून टाकण्याची जबाबदारी संबंधित मालकावर / भोगवटदारावर राहील व कचरा कुंडयांत एकत्रित घनकचरा टाकता येणार 

नाही व याशिवाय कचराकुंडीच्या बाहेर कचरा टाकता येणार नाही . 
४ . रस्ते पदपथ , सार्वजनिक बागा, शाळांचे आवार इ . सार्वजनिक जागेवर / गटर ( सांडपाणी व्यवस्था ) इं . मध्ये घनकचरा टाकता येणार नाही . 

जैविक घनकच- याची विल्हेवाट : 
जैविक घनकचरा तयार होणा - या प्रत्येक संस्थेचा भोगवटदार /मालक मनुष्यप्राण्याच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होवु न 

देता अशा घनकच -याची विल्हेवाट लावण्यास पूर्णतः जबाबदार आहे . 
२ . वरील ( १ ) मधील संस्था शब्दात रूग्णालय , नर्सिग होम्स , औषधालये, दवाखाने , दंतवैद्यकीय दवाखाने , पशुवैद्यकीय संस्था ,पॅथलॉजिकल 

प्रयोगशाळा, रक्तपेढया वा अशाच वा इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणा- या संस्थांचा समावेश आहे . 
त्या घनकच-याची विल्हेवाट लावताना पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , १९८६ व जैविक घनकचरा ( व्यवस्थापन व हाताळणी ) नियम , १९९८ च्या 
तरतुदींचे पालन करणे जागेच्या भोगवटदार/मालक यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे . 

खाजगी बाजार व कत्तलखान्यात निर्माण होणारा घनकचरा : 
१ . अधिनियमाच्या कलम २६७ च्या तरतुदीन्वये खाजगी बाजार वा खाजगी कत्तलखाना उघडण्यास नगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीतील अटींनुसार 

अशा बाजारात / कत्तलखान्यात निर्माण होणा - या घनकच-याचीविल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी परवानगी धारकावर आहे . 
२. अशा बाजार/ कत्तलखान्यात निर्माण होणारा घनकच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा निर्माण करण्याची जबाबदारी परवानगी धारकावर 

असेल व या यंत्रणेसंबंधिचा तपशिल मागणी करताच त्याने नगरपरिषदेस पुरविणे आवश्यक आहे . 
३ . वरील प्रमाणे पुरविण्यात आलेल्या तपशिलानुसार यंत्रणा कार्यरत आहे किंवा नाही हे तपासण्याचा नगरपरिषदेस अधिकार आहे . 
४ . आवश्यकतेप्रमाणे नगरपरिषदेस या यंत्रणेत कोणताही फेरफार सुचविता येईल व त्याप्रमाणे यंत्रणा सिध्द ठेवण्याची जबाबदारी परवानगीधारकावर 

असेल . घनकचरा उचलण्याचे कामातील त्रुटी परवानगी धारकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर नगरपरिषदेच्या सुचने प्रमाणे यंत्रणेत 

आणखी वाढ करणे आवश्यक असल्यास ४८ तासात अशी सुधारणा करण्याचे परवानगीधारकावर बंधनकारक आहे . 
८ . उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणारा घनकचरा : 
१ . उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणारा व धोकादायक नसलेला घनकचरा नगरपरिषदेने ठरवून दिलेल्या जागी स्वखर्चाने वाहतूक करून विहीत 

पध्दतीने जमा करण्याची जबाबदारी उद्योजकांची आहे . 
२ . उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणारा धोकादायक घनकचरा गोळा करणे , साठवणे व त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पर्यावरण ( संरक्षण ) 

अधिनियम , १९८६ खाली करण्यात आलेल्या धोकादायक घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम , १९८९ च्या तरतुदींप्रमाणे उद्योगधंद्याच्या 
जागेचा मालक / भोगवटदाराची आहे . 
मोठया प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होणा- या संस्था शाळा / महाविद्यालये/ हॉटेल्स / गोठे / तबेले यांचेकडील घनकच-याची विल्हेवाट : 
कोणत्याही संस्था /हॉटेल / वर्कशॉप्स / गोठे/ तबेले/ वसतिगृह इ. ज्या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होतो, त्या जागेच्या भोगवटदारावर 
मालकावर असा निर्माण झालेला घनकचरा नगरपरिषदने ठरवून दिलेल्या जागी स्वखर्चाने वाहतूक करून विहीत पध्दतीने जमा करून त्याची 

विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आहे . 
१० . मलमूत्र विसर्जन , थुकीद्वारे तसेच घनकचरा टाकून सार्वजनिक ठिकाणची जागा दूषित न करणे : 
१ . प्रसाधनगृहांशिवाय इतर कोणत्याही सार्वजनिक जागी/ रस्त्यावर मलमूत्र विसर्जन करता येणार नाही . 
२. सार्वजनिक जागा/ रस्ते यांचा वापर करणा- या , वाहनातून प्रवास करणा- या , तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तींना , थुकीद्वारे तसेच घनकचरा , 

केरकचरा , कागद , प्लास्टिक , पाण्याच्या बाटल्या , रस्ते / सार्वजनिक जागा/ पदपथांवर नेमून देण्यात आलेल्या कचराकुंडयांव्यतीरिक्त , तसेच 

टांगत्या /स्थिर थुकदाण्या व्यतीरिक्त इतर ठिकाणी टाकून / थुकून सार्वजनिक जागा दुषित करता येणार नाही . 
३. ज्या व्यक्तींच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी/ जनावरे आहेत त्या व्यक्तींनी त्यांच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी / जनावरे यांच्याकडून सार्वजनिक जागेच्या 

ठिकाणी/रस्त्यावर ,पदपथावर मलमुत्र विसर्जन होवु नये यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी . 
४ . ज्या व्यक्तींच्या ताब्यातील चतुष्पाद प्राणी / जनावरांचा उपयोग व्यावसायिक कामांसाठी केला जातो . त्या व्यक्तींनी त्यांच्या ताब्यातील चतुष्पाद 

प्राणी , जनावरे यांच्याकडून सार्वजनिक जागेच्या ठिकाणी, रस्त्यांवर , पदपथावर मलमुत्रविसर्जन होवु नये यासाठी प्राण्यांच्या मलमूत्र विसर्जनाच्या 

विशिष्ट जागेवर सुरक्षित पिशव्या लावणे बंधनकारक आहे . 
५ . परवानाधारक असणारे व नसणारे असे फेरीवाले/ भाजी व फळ विक्रेते/मत्सविक्रेते/ चर्मोद्योगी/रसवंती गृह व इतर लहान विक्रेते इत्यादींनी त्यांच्या 

स्वतःच्या कचरादाण्या ठेवाव्यात नंतर विहीत कचराकुंडयांमध्ये रिकाम्या करणे बंधनकारक आहे . 
११ . भूखंडावर बांधकाम करताना कचराकुंड्यासाठी राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक : 
१ . नगरपरिषदेच्या हद्दीतील ५०० चौ . मी . वा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर बांधकाम करतांना योग्य आकाराच्या क्षेत्रफळाची जागा कचरा 

साठवणुकीसाठी त्या भूखंडाचे क्षेत्रात राखीव ठेवण्याची मालकाची जबाबदारी आहे . 
अ- एक - अ- २-( १६३९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२- १८ , १९३७ 


१३ . माग 


२. जागेचे भोगवटदार हे राखीव जागेत नगरपरिषदेने विहीत केलेल्या संकल्पनेनुसार तयार केलेल्या किंवा पुरविलेल्या कचराकुंड्या वापरण्यासाठी 

जबाबदार आहेत . 
३. या जागेचा दुस- या कोणत्याही कारणासाठी उपयोग झाल्यास अन्य कोणत्याही अधिनियमाच्या/नियमांच्या तरतुदींना बाधा न येता या उपविधीच्या 

तरतुदीसाठी तो सार्वजनिक उपद्रव समजला जाईल . 
१२ . बांधकाम करतेवेळी मालक / भोगवटदाराची जबाबदारी : 
१ . मालक / भोगवटदारास कोणत्याही प्रकारचे साहित्य सार्वजनिक जागी/ रस्त्यावर नगरपरिषद/ नगरपरिषदेच्या परवानगीशिवाय ठेवता येणार नाही 

किंवा परवानगी व्यतिरिक्त रस्त्याचा/ सार्वजनिक जागेचा वापर रेती व सिमेंट कालविणे, खडी , विटा , लोखंडी सळया इ . बांधकाम साहीत्याच्या 

साठवणुकीसाठी करता येणार नाही . 
२. डेब्रिजचे ढीग तसेच वाळ रस्त्यालगत , सार्वजनिक ठिकाणी अथवा गटाराकडेस ठेवता येणार नाही . 
३. डेब्रिजची साठवणूक करणे व योग्य रितीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मालक / भोगवटदाराची आहे . बांधकाम उपविधी व देण्यात येणा- या 

बांधकाम परवानगीतील तरतुदीन्वये मालक / भोगवटदार यांना बांधकामासाठी निश्चित करून देण्यात आलेल्या सिमारेषेच्या आतच डेब्रिजची 
व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे . 

मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणा- या ठिकाणी फिरती शौचालये व कचराकुंड्यांची आवश्यकता : 
१. सार्वजनिक मेळावे, सभा , अधिवेशने, यात्रा इ. ज्याप्रसंगी मोठया प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे . त्या ठिकाणी जमीन मालकांनी / 

भोगवटदारांनी/ त्या समारंभाच्या/ प्रसंगाच्या संयोजकाने फिरत्या शौचालयांची व कचराकुंड्यांची सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. 
२. अशा मेळाव्यांसाठी जमणा- या गर्दीच्या प्रमाणाचा अनुभव लक्षात घेऊन ही सुविधा खालील प्रमाणात उपलब्ध करून घेणे बंधनकारक आहे . 
स्वच्छतागृहे ( १००० व्यक्तींसाठी ) 

कचराकुंड्या ( १०००० व्यक्तींसाठी ) 
पुरूष ३ 
स्त्रिया ३ 

२ व्यक्तींसाठी ० .३० घनमीटर + १ घनमीटर 
अपंग १ 
१४ . प्लास्टिकबाबत निर्बध : 
१. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , १९८६ ( १९८६ चा २९ ) च्या तरतुदीनुसार केलेल्या पर्यावरण ( संरक्षण) नियम ४ च्या अधिकारात राज्य शासनाने 

वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार किमान विहीत जाडी असलेले नवीन प्लास्टिक व पुनश्चक्रित प्लास्टीकच्या पिशव्यांचे उत्पादन करता येणार नाही. 
२ . वरील १ मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधीअन्वये प्लास्टिकची आयात , पुरवठा व विक्री करता येणार नाही . 
३ . वरील १ मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधीअन्वये कोणत्याही वस्तू प्लास्टिकच्या पिशव्यांतून विकता येणार नाहीत . 
४ . वरील १ मधील निदेशान्वये तसेच या उपविधीअन्वये प्लास्टिकचा कच- यात समावेश करता येणार नाही . 
१५ . इतर प्रतिबंध : 

उपविधींप्रमाणे गोळा करण्यात आलेला घनकचरा कुंडयांत टाकताना वा गाडीवर नेवून देताना व वाहतुक करताना त्याचा कोणताही भाग 
रस्त्यावर , नालीत वा दुस- या कोणत्याही जागेत पडता कामा नये , असा घनकचरा सांडता येणार नाही. 
गोळा करण्यात आलेला घनकचरा मालक/ भोगवटदार कचरा वाहतुक करणारा कंत्राटदार वा इतर कोणाही व्यक्तीला जाळता येणार नाही . 
घनकच- यातून पुनर्वापरासाठी योग्य असणा- या वस्तु या बाबतीत नगरपरिषदेने प्राधिकृत केलेली संस्था/व्यक्ती संकलित व वेगळया करून त्यांचा 
स्वतःसाठी विनियोग करू शकेल. मात्र सुक्या कच- यातून अशा वस्तु शोधण्यासाठी कचरा कुंडीतील घनकचरा मोकळया जागेवर बाहेर काढता 

येणार नाही . 
४ . कोणत्याही जागेच्या मालकाने / भोगवटदाराने अधिनियम कलम २०४ च्या तरतुदीन्वये लेखी परवानगीशिवाय त्याच्या खाजगी नाली या पावसाचे 

पाणी वाहून नेणा- या किंवा घाण पाण्याच्या निःसारणासाठी तरतूद केलेल्या योग्य त्या नालीत सोडता येणार नाही. 
१६ . सार्वजनिक उपद्रव : 

सार्वजनिक आरोग्याच्या परिरक्षणासाठी अधिनियम , त्याखालील नियम तसेच इतर कोणतेही नियम व या उपविधीतील तरतुदींचे तंतोतंत पालन 
करणे ही प्रत्येक संबंधित व्यक्तीची विधीवत जबाबदारी आहे . असे असूनही जाणता व अजाणता त्या तरतुदीचे पालन न झाल्यास त्याचा 
सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम विचारात घेता ती बाब सार्वजनिक उपद्रव या सदरात मोडेल . 

वरील उपविधीतील मुद्ये क्र . ५ ते १५ तसेच इतर कोणताही अधिनियम , नियम यांव्यतिरीक्त होणारे उपद्रवही सार्वजनिक उपद्रवात मोडतील . 
३ . कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर घनकचरा , मलमुत्र विसर्जन , तसेच वरील उपविधीतील मुद्या क्र . ५ ते १५ मधील बंधनकारक असणा- या सर्व बाबी , 

केलेल्या किंवा ठेवलेल्या आढळून आल्यास तद्विरूध्द सिध्द करण्यात येई पर्यंत त्या जागेवर जागेच्या भोगवटदाराने / मालकाने ठेवले असल्याचे 

समजण्यात येईल . 
४ . व्यक्ती अज्ञान असल्यास सोबतची सज्ञान व्यक्ती वा तीही व्यक्ती अज्ञान असल्यास तरतुदींचे उल्लंघन करणा- या व्यक्तीचा पालक अशा 

कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील . 
वरील उपविधीतील मुद्ये क्र . ५ ते १५ चे उल्लंघन करताना कोणतीही व्यक्ती आढल्यास नगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीतील कलम २२९ 
तसेच मुंबई पोलीस अधिनियमातील तरतुदींच्या कलम ११५ , ११६ व ११७ च्या अधिन राहून तसेच या उपविधीनुसार कायदेशीर कार्यवाही व 
दंडवसूलीस पात्र राहील . या तरतुदींच्या अधीन राहून नगर परिषदेस अधिकार असणा- या बाबींमध्ये तडजोड शुल्काची वसूली केली जाईल . 


१ . 


१ . 


ॐ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२-१८ , १९३७ 


६ . वरील ( ४) मधील दंडात्मक कार्यवाहीशिवाय नगर परिषदेला सार्वजनिक उपद्रव झाल्यानंतर कराव्या लागणा- या सफाईसाठी व अन्य उपाययोजनासाठी 
येणारा खर्च हा संबंधितांकडून खालीलप्रमाणे प्रशासकीय आकार म्हणून वसूल करण्यात येईल . 

तक्ता 
अ . क्र . तपशील उपविधीतील किमान 

कमाल 

देण्यात येणारी 
नियम आकार 

आकार 


संधी 


( २ ) 


ॐ 


( ५) 


१०० 


दोन वेळा 


५ (२) 


१०० 


दोन वेळा 


Com07ज 


५०० 


५०० 


एक वेळ 
एक वेळ 
शुन्य वेळ 
शुन्य वेळ 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ 


घनकच-याचे विहीत पध्दतीप्रमाणे वर्गीकरण , साठवणूक , ५ (१ ) 
विल्हेवाट न करणे. 
नगरपरिषद कर्मचारी / ठेकेदार यांच्याकडे विहीत कचरा 
न सुपूर्द करणे . 
कचरा एकत्रित टाकणे किंवा कचराकुंडीबाहेर कचरा टाकणे . ५ ( ३ ) 
घनकचरा गटर ( सांडपाणी व्यवस्थेत ) टाकणे 

५ ( ४ ) 
जैविक घनकचरा विल्हेवाटीबाबत भंग 

६ ( १,२ ) 
खाजगी बाजार व कत्तलखान्यातील निर्माण होणा- या ७ ( १,२,४ ) 
घनकच-याच्या विल्हेवाटीबाबतचा भंग 
उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणा- या घनकच-याच्या विल्हे ___ ८ ( १,२) 
वाटीबाबतचा भंग . 
मोठ्या प्रमाणावर घनकचरानिर्माण करणा- या संस्थांकडून 
विल्हेवाटीबाबत झालेला भंग 
मलमूत्र विसर्जन व थुकीद्वारे घनकचरा टाकून सार्वजनिक १० ( १ ,२ ) 
ठिकाणची जागा दूषित करणे . 
चतुष्पाद प्राणी , जनावर , यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास . १० ( ३ ) 
व्यावसायिकरित्या वापर होणा - या चतुष्पाद प्राणी/ जनावर १० ( ४ ) 
यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास . 
फेरीवाले , भाजी फळ विक्रेते, यांनी स्वतःच्या कचरादाण्या न १० ( ५ ) 
ठेवल्यास . 
भूखंडावर बांधकाम करणारे मालक / भोगवटदार यांनी कचरा ११ ( १ ) 
साठवणुकीसाठी राखीव क्षेत्र न ठेवणे . 
जागेच्या भोगवटदारांनी कचरा कुंड्या वापराबाबत केलेला 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ 


५०० 


एक वेळ 


१०० 


दोन वेळा 
एक वेळ 


५०० 


५०० 


एक वेळ 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ 


११ ( २ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळ 


भंग . 


११ ( ३ ) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ 


१२ ( १ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळ 


१७ 


५०० 


१०००० 


१२ ( २,३ ) 

१२ ( ५ ) 
१३ (१ ,२ ) 


५०० 


कचराकुंडयांसाठी राखीव जागेचा भोगवटदाराने इतर 
कारणासाठी उपयोग केल्यास . 
मालक / भोगवटदारांनी बांधकाम साहित्य सार्वजनिक जागी , 
रस्त्यावर ठेवून केलेला भंग . 
सार्वजनिक रस्ते , गटारे यामध्ये डेब्रिजचे ढीग टाकल्यास . 
डेब्रिजच्या साठवणूक , विल्हेवाटीबाबतचा भंग केल्यास . 
मोठया प्रमाणावर गर्दी होणा- या ठिकाणी फिरती शौचालये 
व कचराकुंडया यांची आवश्यकतेनुसार उपविधीप्रमाणे 
उपलब्धता नसणे . 
प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन . 
प्लास्टिक पिशव्यांची आयात , पुरवठा व विक्री . 
प्लास्टिक पिशव्यांतून वस्तु विकल्यास . 


१०००० 


शुन्य वेळ 
शुन्य वेळ 
शुन्य वेळ 


५००० 


१००००० 


५००० 


१००००० 


१४ ( १ ) 
१४ ( २ ) 
१४ ( ३ ) 


५००० 


१०००० 


शुन्य वेळ 
शुन्य वेळ 
एक वेळा 
दोन वेळ 


५०० 


प्लास्टिक पिशव्यांचा कच-यात समावेश केल्यास 


१४ ( ४ ) 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२-१८ , १९३७ 


तक्ता - चालू 


( ४ ) 


( २ ) 
वाहतुक करताना घनकचरा सांडणे . 
घनकचरा जाळणे. 
घनकचरा -याच्या पुनर्वापराबाबतचा भंग . 
घाण पाणी निःसारणाच्या तरतुदींचा भंग केल्यास . 


१५ ( १ ) 
१५ ( २ ) 
१५ ( ३ ) 
१५ ( ३ ) 


५०० 
५०० 
५० 
५०० 


१०००० 
१०००० 

५०० 
१०००० 


(६ ) 
एक वेळ 
शुन्य वेळ 
एक वेळ 
शुन्य वेळ 


वरील प्रशासकीय आकारामध्ये संधी देताना प्रथम किमान प्रशासकीय आकार वसूल करून लेखी सक्त सुचना दिली जाईल व संधी 
दिल्यानंतरही भंग पुढे तसाच चालू राहिल्यास कमाल प्रशासकीय आकार वसूल केला जाईल . 

अधिनियमाच्या कलम ११२ अन्वये वरील प्रशासकीय आकाराच्या रकमेत कालमानपरत्वे बदल करण्यास नगर परिषद सक्षम आहे . 
७ . प्रशासकीय आकाराची वसुली : 

__ नगर परिषद अधिकार प्रदान करील ते प्राधिकारी/ खाजगी ठेकेदार सार्वजनिक उपद्रव करणा - या व्यक्तींकडून जागेवरच प्रशासकीय आकार 

वसूल करण्यास सक्षम असतील . मात्र त्या करीता नगर परिषदेच्या प्राधिकृत छापील नमुन्यात आकार कशामुळे वसूल केला जातो. त्या 
कारणासह 

__ वसूल केलेल्या प्रशासकीय आकाराची पावती प्राधिकृत अधिका-याकडून / खाजगी ठेकेदाराकडून दिली जाईल 
८ . रक्कम वसूल करण्याची पध्दत : 

___ वरील ( ५) मधील तरतुदीच्या अधीन राहून प्रशासकीय आकार वसूल न करता आल्यास अधिनियमातील कलम १४९, १५० , १५१, १५२ , 
१५५ व १५६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


तक्ता 


तपशील 


किमान 
आकार 


कमाल 
आकार 


देण्यात 
येणारी संधी 


उपविधीतील 
नियम 


( १) 


( २ ) 


१०० 


दोन वेळा 


५ ( १ ) 
५ ( २ ) 
१० ( ३ ) 
१४ ( ४ ) 


५०० 


एक वेळ 


५ (३ ) 


५ ( ४ ) 
१० ( १,२ ) 


१० ( ४ ) 


१० (५ ) 
१४ ( ३ ) 
१५ (३ ) 
११ ( २ ) 
१२ ( १ ) 


५०० 


१०००० 


शुन्य वेळ 


घनकच-याचेविहीत पध्दतीप्रमाणे वर्गीकरण , साठवणूक , विल्हेवाट न करणे . 
नगर परिषद कर्मचारी / ठेकेदार यांच्याकडे विहीत वेळेत कचरा न सुपूर्द करणे. 
चतुष्पाद प्राणी , जनावर यांच्यापासून उपद्रव झाल्यास . 
प्लास्टिक पिशव्यांचा कच- यात समावेश केल्यास . 
कचरा एकत्रित टाकणे किंवा कचराकुंडीबाहेर कचरा टाकणे . 
घनकचरा गटर ( सांडपाणी व्यास्थेत ) टाकणे. 
मलमूत्र विसर्जन व थुकीद्वारे घनकचरा टाकून सार्वजनिक ठिकाणची जागा 
दूषित करणे . 
व्यावसायिकरित्या वापर होणा - या चतुष्पाद प्राणी/ जनावर यांच्यापासून उपद्रव 
झाल्यास . 
फेरीवाले , भाजी फळ विक्रेते , यांनी स्वतःच्या कचरादाण्या न ठेवल्यास . 
प्लास्टिक पिशव्यांतून वस्तू विकल्यास . 
घनकच- याच्या पुनर्वापराबाबतचा भंग . 
जागेच्या भोगवटदारांनी कचराकुंड्या वापराबाबत केलेला भंग . 
मालक/ भोगवटदारांनी बांधकाम साहित्य सार्वजनिक जागी रस्त्यावर ठेवून 
केलेला भंग . 
सार्वजनिक रस्ते , गटारे यांमध्ये डेब्रिजचे ढीग टाकल्यास . 
डेब्रिजच्या साठवणूक , विल्हेवाटीबाबतचा भंग केल्यास. 
वाहतूक करताना घनकचरा सांडणे . 
घनकचरा जाळणे . 
घाण पाणी निःसारणाच्या तरतुदींचा भंग केल्यास . 
जैविक घनकचरा विल्हेवाटीबाबत भंग . 
खाजगी बाजार व कत्तलखान्यातील निर्माण होणा - या विल्हेवाटीबातचा भंग . 
उद्योगधंद्यापासून निर्माण होणा - या घनकच-याच्या विल्हेवाटीबाबतचा भंग. 
मोठया प्रमाणावर घनकचरा निर्माण करणा- या संस्थांकडून विल्हेवाटीबाबतचा 
झालेला भंग . 
भुखंडावर बांधकाम करणारे मालक / भोगवटदार यांनी कचरा साठवणुकीसाठी 
राखीव क्षेत्र न ठेवणे. 
कचराकुंड्यांसाठी राखीव जागेचा भोगवटदाराने इतर कारणासाठी उपयोग 
केल्यास . 


१२ ( २ ,३ ) 
१२ ( ५ ) 
१५ (१ ) 
१५ (२ ) 
१५ ( ४ ) 
६ ( १ ,२ ) 
७ ( १ , २, ४ ) 
८ ( १,२ ) 


५००० 


१००००० 


शुन्य वेळ 


११ (१ ) 


११ ( ३ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २-८ , २०१५ : चैत्र १२- १८ ,१९३७ 


तक्ता - चालू 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


१३ ( १ ,२) 


मोठया प्रमाणावर गर्दी होणा - या ठिकाणी फिरती शौचालये व कचराकुंडया यांची 
आवश्यकतेनुसार उपविधीप्रमाणे उपलब्धता नसणे . 
प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन . 
प्लास्टिक पिशव्यांचे आयात , पुरवठा व विक्री . 


१४ ( १ ) 
१४ ( २) 


यवतमाळ : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१५ . 


राहुल रंजन महिवाल , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक नपय -निप्रा- ४५५- २०१५ . 


यवतमाळ नगर परिषदेने तिच्या सर्व साधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४ दिनांक २२- ०८ - २०१४ अन्वये यवतमाळ नगर परिषदेच्या दिनांक ४- ४- २०१३ 
रोजी हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम -३४ सह २३ अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा 
जाहीर केलेला आहे . 

यवतमाळ नगर परिषदेच्या वाढीव क्षेत्रात येणा- या व ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे त्या क्षेत्राचा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात 
सुट्टीचेदिवसाखेरीज कार्यालयीन वेळात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम - २३ ( २ ) अन्वये नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवला 
आहे . 


___ ज्या नागरिकांच्या नियोजीत विकास योजनेसंबंधी काही सूचना अगर हरकती असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध 
होईल त्या तारखेपासून ६० ( साठ ) दिवसांचे आत सूचना अगर हरकती यवतमाळ नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात म्हणजे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -२९ ( १) अन्वये नगर परिषद त्यांचा योग्य तो विचार करील . 
यवतमाळ : 

सुभाष दयारामजी राय , 
दिनांक ३० मार्च, २०१५. 

अध्यक्ष, 
नगर परिषद , यवतमाळ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966 


No . - MCY - Const - 455- 2015. 

The Yavatmal Municipal Council by its General body Resolution No. 4 Dated 28th August 2014 has 
declared intension to prepare Development Plan for extended Municipal area outside the original sanc 
tioned Development Plan under Sections 34 and 23 of the above said Act. 

A copy of plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open for 
inspection of the public on all working days during office hours at the office of the Yavatmal Municipal 
Council as required under Section 23 (2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 

Suggestions or objections, if any , should be communicated in writing within 60 days from the date 
of publication ofMunicipal intension in the Maharashtra Government Gazette shall be considered by the 
Yavatmal Municipal Council, Yavatmal. 


Yavatmal : 
Dated the 30th March , 2015 . 


SUBHASH ROY, 

President, 
Municipal Council , Yavatmal. 


अ- एक - अ - ३ -( १६३९ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


